जल जीवन मिझन कार्यक्रमांतर्गत मौजे घोटी बु. 
(ता.इगतपुरी, जि.नाशिक) नळ पाणी पुरवठा 
योजनेस प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत- 
शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्रापापु- २०२१/प्र.क्र.२१९/पापु-१८ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख: २२ नोव्हेंबर, २०२१. 
वाचा : पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय क्रमांक ग्रापापु-२०२१/प्र.क्र.२१९/पापु-१८, 
दिनांक १७.११.२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक 
वाचा येथील दिनांक १७.११.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील प्रस्तावनामध्ये “मौजे टेंभूर्णी 
(ता.माढा, जि.सोलापूर)” ऐवजी “मौजे घोटी बु. (ता.इगतपुरी, जि.नाशिक)” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११११६१६१४२१४९२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAVINDRA: 
GORAKH 
BHARATE >> 


( डॉ.रविंद्र भराटे) 

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.अध्यक्ष, विधानसभा/मा.सभापती विधान परिषद/मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद. 
२. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. राज्यमंत्री, (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१,मुंबई (लेखापरिक्षा व अनुज्ञेयता). 
५. महालेखापाल,महाराष्ट्र-२,नागपूर (लेखापरिक्षा व अनुज्ञेयता). 
६. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्रापापु- २०२१/प्र.क्र. २१९/पापु-१८ 


७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

८. जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

९. संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 

१०.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद, नाशिक. 

११.संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था,सिडको भवन,बेलापूर 

१२.मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, नाशिक. 
१३.कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, नाशिक. 
१४.प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.मुख्य अभियंता तथा वि.का.अ. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुबई. 
१६. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग कार्यासन पापु ०४ 

१७. निवडनस्ती पापु-१८, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय,मुंबई-०१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


